वाचा 


राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 
अचलपूर व चांदुर बाजार तालुक्यातील 
(जि. अमरावती ) ८३ गांवे प्रादेशिक ग्रामीण 
नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापापु-२०१८/प्र.क्र.२३६/पापु-१३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, नवीन इमारत, ७ वा माळा, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १२ ऑक्टोबर,२०१८ 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, अमरावती यांचे पत्र क्रमांक:जिप/ग्रापापु/तां१/ 
२६३४/२०१७, दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०१७ 

मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग,अमरावती यांचे तांत्रिक मंजूरी 
आदेश क्रमांक: मुअ/मजीप्रा/अम/रेचिशा/सुतांम/१९४३/२०१७, दिनांक २७ डिसेंबर, २०१७ 
शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-११०९/प्र.क्र.१०४(ओ)/पापु-०७, दिनांक १७ मार्च, २०१० 

शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१२०८/प्र.क्र.५२/पापु-०७, दिनांक ०९ऑक्टोबर, २०१३ 

शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१११३/प्र.क्र.१५६/पापु-०७, दिनांक २२जानेवारी, २०१४ 
शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.२२/पापु-०७, दिनांक ०९जुले, २०१४ 

शासन निर्णय क्रमांकःग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.५२/पापु-०७, दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१४ 

शासन निर्णय क्रमांकःग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.२२/पापु-०७, दिनांक १६फ़ेब्रुवारी, २०१५ 

शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो-११११/प्र.क्र.१३४/पापु-०७, दिनांक २०फ़ेब्रुवारी, २०१५ 


१०) शासन निर्णय क्रमांकःग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.५२/पापु-०७, दिनांक १०मार्च, 2094 


११ 


92) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.९२/पापु-०७, दिनांक ०७ मे, २०१६ 
१३) शासन परिपत्रक क्रमांक: मुपेयो २०१७/प्र.क्र.१८६/पापु-१९, दिनांक ०६ऑगस्ट, २०१८ 


) 
) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.६१/पापु-०७, दिनांक १५ जून, 2094 
) 
) 


प्रस्तावना:- 


अचलपूर व चांदुर बाजार तालुक्‍यातील ( जि. अमरावती ) ८३ गांवे प्रादेशिक ग्रामीण नळ पाणी 


पुरवठा 


योजनेचा Vardar मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत संदर्भाधीन क्र. १२ येथील शासन 


शासननिर्णयक्रमांकःग्रापापु-२०१८/प्र.क्र.२३६/पापु-१३ 


निर्णयान्वये करण्यात आलेला आहे. सदर योजनेचे अंदाजपत्रक संदर्भाधीन क्र.१ येथील पत्रान्वये 
प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास सादर केले आहे. सदर योजनेच्या अंदाजपत्रकास व आराखड्यास 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग,अमरावती यांनी संदर्भाधीन क्र.२ येथील 
आदेशान्वये तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. तसेच अपर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
विभाग यांचे अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समितीच्या दि. १ मार्च, २०१८ रोजीच्या बैठकीत सदर योजनेच्या 
सविस्तर प्रकल्प अहवालास मंजूरी देण्यात आली आहे. मात्र सन २०१८-१९ करिता राष्ट्रीय ग्रामीण 
पेयजल कार्यक्रमाकरिता उपलब्ध निधी व त्यामुळे राज्यशासनावरील कमी होणारा आर्थिक भार याचा 
विचार करुन मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातील अद्यापि मंजुरी दिली नसलेल्या सर्व योजना 
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातून घेण्याचा जाणिवपुर्वक निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्या 
अनुषंगाने अचलपूर व चांदुर बाजार तालुक्‍यातील ( जि. अमरावती ) ८३ गांवे प्रादेशिक ग्रामीण नळ 
पाणी पुरवठा योजनेच्या रु.१४८८२.२० लाख इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास राष्ट्रीय ग्रामीण 
पेयजल कार्यक्रमांतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता,अचलपूर व चांदुर बाजार ( जि. अमरावती) 
२४गावांकरिता ५५ लिटर दरडोई दरदिवशी क्षमतेच्या व ५९ गावांकरिता ७०लिटर दरडोई दरदिवशी 
क्षमतेच्या रू. २५९६/- (३ कि.मी. वरील खर्च वगळून) इतका दरडोई खर्च असलेल्या प्रादेशिक नळ 
पाणीपुरवठा योजनेच्या रू.१४८८२.२० लाख (अक्षरी रूपये Val अठ्ठेचाळीस कोटी ब्याऐंशी लाख वीस 
हजार फक्त) इतक्या ढोबळ किंमतीच्या अंदाजपत्रकास व आराखड्यास राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल 
कार्यक्रमांतर्गत खालील अटी व शर्तीची पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


|. सदर योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फ़त करण्यात यावी. योजनेची 
अंमलबजावणी पुर्ण झाल्यानंतर किमान १ वर्षे योजना चालविणे कंत्राटदारावर बंधनकारक 
राहील. योजना यशस्वीरित्या पूर्ण झालेली आहे याची खात्री महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने 
करावी, तसेच योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी संदर्भाधीन क्र.७ येथील दि.१७ ऑक्टोबर, 
२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करावा. 

॥. योजनेची अंमलबजावणी होऊन कंत्राटदारामार्फत योजना किमान १ वर्ष चालविण्यात 
येणार असली तरी ग्रामस्थांकडून त्या एक वर्षाचीही पाणीपट्टी वसूल करण्यात यावी. वसूल 
करण्यात आलेली पाणीपट्टी योजना चालविणा-या संस्थेस देण्यात यावी. 


पृष्ठपपैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांकःग्रापापु-२०१८/प्र.क्र.२३६/पापु-१३ 


Vi. 


Vil. 


VIII. 


Als 


Xll. 


योजनेची कामे विहीत पध्दतीने ई- निविदा मागविण्यात येऊन करावीत. 
योजनेसाठी आवश्यक भुसंपादन व इतर सर्व परवानग्या प्राप्त करण्याकरिता जिल्हाधिकारी 
यांच्या अध्यक्षतेखाळी समिती स्थापन करण्यात यावी. सदर समिती रेल्वे/ रस्ते /वन 
जमिनीची क्रॉसिंग व भूसंपादनाचा प्रत्येक महिन्याळा आढावा घेईल. 
योजनेमध्ये १०० टक्के घरगुती नळ जोडण्यांचा व मीटरचा समावेश करण्यात यावा. तसेच 
संदर्भ क्र.१३ च्या शासन परिपत्रकातील सूचनांप्रमाणे किमान ८० % नळजोडणी 
धारकाकडून स्वखर्चाने मीटर जोडणी घेणेबाबत हमीपत्र घेण्यात यावे व त्याची एक प्रत 
लॅमिनेट करुन नळ जोडणी धारकास द्यावी व एक प्रत ग्रामपंचायती कडे ठेवण्यात यावी. 
तद्‌नंतरच कार्यारंभ आदेशा देण्यात यावेत. 
ग्रामसभा ठराव/हमीपत्र दिल्यानंतरही एखाद्या गावांने पाणी घेण्यास नकार दिला तरी 
त्याच्याकडून किमान yo टक्के पाणीपट्टी वसूल करण्यात यावी. याबाबत ग्रामस्थांना 
निविदा प्रक्रियेच्या अगोदरच कल्पना देण्यात यावी व ग्रामसभेचा तसा ठराव घेण्यात यावा. 
सदर योजनेचा वापर हंगामी स्वरुपात होऊ नये याकरिता योजनेत समाविष्ट गावातील 
अस्तित्वातील योजना चालविण्यात येऊ नयेत.तसेच समाविष्ट गावातील अस्तित्वातील 
योजनांची पंपींग मशिनरी व वीज जोडणी काढून टाकण्यात यावी. 
सदर योजनेत समाविष्ट गावातील अस्तित्वातील योजनांचे लेखे पुर्ण केल्याशिवाय व 
योजनेत समाविष्ट सर्व गावांनी मागीळ थकबाकी भरल्याशिवाय योजनेचे कार्यादेश देण्यात 
येऊ नयेत. 
योजनेत समाविष्ट ८३ गावांचा MAST केंद्र शासनाच्या IMIS या प्रणालीवर करण्यात यावा 
याबाबत सर्वथा संबंधित कार्यकारी अभियंता जबाबदार राहतील. 
योजनेची कामे मंजूर किंमतीत कालबध्द व नियोजनबध्दरित्या टप्या-टप्यानेपुर्ण करण्यात 
यावीत.योजनेचा उद्धव विकसित झाल्याशिवाय इतर कामे सुरु करु नयेत. उद्भवामध्ये पुरेसे 
पाणी उपलब्ध असल्याची खात्री केल्यानंतरच योजनेतील इतर कामे करावीत. 
योजनेतून ठोक स्वरुपात पाणी घेणेबाबत प्रत्येक ग्रामपंचायतीसोबत Stamp paper वर 
करारनामा करण्यात यावा. 
योजना चालविणे व देखभाल दुरूस्ती यासाठी येणारा खर्च भागविण्याकरिता संबंधित 
ग्रामपंचायतीने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रस्तावामध्ये नमूद केल्यानुसार घरगुती, 
बिगर घरगुती व संस्थात्मक नळजोडणी धारकासाठी पाणी पट्टीचा दर निश्चित करावा व 
त्यात कालपरत्वे वाढ करण्यात यावी. 


पृष्ठपपैकी३ 


शासननिर्णयक्रमांकःग्रापापु-२०१८/प्र.क्र.२३६/पापु-१३ 


XIll. 


XIV. 


XV. 


XVI. 


XVII. 


XVIII. 


XIX. 


XXI. 


योजना चालविणा-या संस्थेने वसूल करण्यात आलेल्या पाणीपट्टीपैकी २० टक्के पाणीपट्टी 
ही मोठया देखभाल दुरुस्तीकरिता ठेवण्यात यावे. योजनेच्या पाईप्स या उपांगाची देखभाल 
दुरुस्ती प्रत्येक पाच वर्षांनी व इतर उपांगाची देखभाल दुरुस्ती प्रत्येक ३ वर्षानी करावी. 
योजना चालविणे त्याचे परिरक्षण व देखभाल दुरुस्ती यासाठी दरवर्षी येणारा आवर्ती खर्च 
भागविण्यासाठी,योजनेतीलळ घसारा किंवा यंत्रसामुग्री नुतनीकरणासाठी संबंधित 
ग्रामपंचायतीस / जिल्हा परिषदेस / महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास शासनाकडून कोणतीही 
मदत / अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही. 

सदर योजनेतील सर्व गावे हागणदारी मुक्‍त असले तरी ते नेहमीच हागणदारी मुक्‍त 
राहतील याबाबत खात्री करावी. 

कोणत्याही कारणाने योजनेच्या खर्चात वाढ झाल्यास शासनाकडून जादा अनुदान उपलब्ध 
करुन देण्यात येणार नाही. 

सदर योजनेच्या तांत्रिक मान्यतेच्या आदेशातील अटींची पुर्तता करण्यात यावी. तसेच 
संदर्भाधीन क्र. 3 येथील शासन निर्णयातील तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
संदर्भाधीन क्र.११ येथील दि.१५ जून, २०१५ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार योजनेचे 
त्रयस्थ तांत्रिक परीक्षण करणे अनिवार्य राहील. 

योजना स्वयंनिर्भर होण्यासाठी आवश्‍यक पाणीपट्टी निश्चित करणे व त्यात आवश्‍यकतेनुसार 
वाढ करणे ग्रामपंचायतीस बंधनकारक राहील. याबाबत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या 
अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभेत ग्रामस्थांना स्पष्टपणे सविस्तर माहिती द्यावी व त्यानंतरच योजनेच्या 
कामास सुरूवात करावी. 

योजनेची अंमलबजावणी पुर्ण झाल्यानंतर संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने योजना पुर्णत्वाचा 
दाखला सक्षम प्राधिका-याकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. 

योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणत्याही स्वरुपाची अनियमितता, अपहार अथवा 
गैरव्यवहाराच्या बाबी निदर्शनास आल्यास अनियमिततेस जबाबदार संबंधित अधिकारी 
“कर्मचारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र राहतील. 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांकरिता विहित केलेली 
मानके पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. 


पृष्ठपपैकी४ 


शासननिर्णयक्रमांकःग्रापापु-२०१८/प्र.क्र.२३६/पापु-१३ 


XXII. योजनेच्या प्रगतीप्रमाणे खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे व योजनेच्या पुर्णत्वाचे दाखले संबंधित 


अंमलबजावणी यंत्रणांकडून प्राप्त करुन घेवून शासनास सादर करण्याची जबाबदारी पाणी 


व स्वच्छता सहाय्य संस्था (वासो), बेलापूर यांची राहील. 


२. या योजनेवर होणारा खर्च हा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत केंद्र तथा राज्य निधीतून 


भागविण्यात यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१११४४३४९३२२८असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vasant 
Bhimrao 
Mane 


Digitally signed by Vasant Bhimrao Mane 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Water Supply and Sanitation 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=280e2beac20f526041 fee94f622652 
2e1407a7f6aa0b06c8769634d48c2976bc, 
cn=Vasant Bhimrao Mane 

Date: 2018.10.12 13:40:03 +05'30' 


(वसंत भि. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१ 


मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचेखाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


AD 


मा. राज्य मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचेखाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


AN 


ee 


o~ 


4 
जिल्हाधिकारी,अमरावती 


£33) 


S 


~ 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,अमरावती 


) 
) 
) 
) 
) विभागीय आयुक्‍त,अमरावतीविभाग, अमरावती 
) 
) 
) 
) 


2) 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई 
१०) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
११) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, अमरावती 


अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचेस्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एक्सप्रेस टॉवर्स, मुंबई-२१, 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, भूजलभवन,शिवाजीनगर, पुणे. 


१३) कार्यासन पापु-०४ व पापु-२० पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


) 
) 
92) संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई 
) 
) 


१४) निवड नस्ती (पापु-१३) 


पृष्ठपपैकी५ 


